शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद या 
संस्थेस सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१५/प्रशा-१, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : १४ जून, २०२३ 


वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : डीएमईआर- 
२२०११/१३६/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक : ०८.०६.२०२३ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद या संस्थेस 
राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद केलेली यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदी करण्यास एकूण रुपये १,०२,५६,०४५/- (अक्षरी रूपये एक कोटी दोन लक्ष छपन्न हजार 
पंचेचाळीस फक्त) इतक्या रक्‍कमेस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


ilies यंत्राचे नाव a) मती ता एकूण किंमत 
संख्या किंमत zg 
|. 1: | fics डोस इनहेलर्स oe ० ७०० ७००० 
२ | aa qo ६०० ६००० 
३ | रोटाहेलर्स | qo | ० २५० २५०० 
४ | quotes ER | ao | ४५० ४५०० 
५ ट्रांन्सडर्मल पॅचेस १० १५० १५०० 
६ । नेब्यूलायझर्स (इलेक्ट्रीक) २ ३००० ६००० 
इन्सुलीन इनफयुजन पंप 3 300000 00000 
इन्सुलीन्स पेन १० १६०० १६००० 
मॅनिकिन्स फॉर CARCI BH 
डी अँडमिनीस्ट्रेशान ति ५०००० ५००००० 
९ | रुट्स फॉर ड्रग अँडमिनीस्ट्रेशान 
चार्टस टू इलूट्रीएटस पीके/पीडी 
im qo ५०० ५००० 
१० | प्रोपर्टीज ऑफ ST 
मॉडेल टू इलूट्रीएटस पीके/पीडी 
स्त १० ५०० ५००० 
qq प्रोपर्टीज ऑफ St 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१५/प्रशा-१ 


यी. यंत्राचे नाव il प्रती a एकूण किंमत 
संख्या किंमत 
१२ | व्हिडीओ टू इलूट्रीएटस पीके/पीडी 
7 qo ५०० ५००० 
प्रोप्टीज ऑफ ST 
१३ | साइंटीस्ट फोटोस oe ० ५०० ५००० 
१४ | प्लांन्टस फोटोस १० ५०० ५००० 
१५ | ए डी आर ग्राफस षु ४०० २००० 
१६ । एडी आर फोटोस २६ ५०० १३००० 
१७ | स्टॉप वॉच ३ ८४० २५२० 
डिजीटल स्फिग्मोर्मनोमिटर 
१८ | विदआऊट मर्क्युरी ह al pie 
क्रिटीकल फिलकर फयुजन 
wo १ २५००० २५००० 
१९ | अँपरॅटस 
२० प्यूपीलोमिटर २ २०००० ९४०००० 
२१ | वेईग मशिन डायल टाईप ह्युमन १ २६८८ २६८८ 
२२ | day केमिकल्स्‌ १ ४७६०० ४७६०० 
बॅलन्स सिंगल पेअर फार वेईंग 
धि is] १४००० १४००० 
२३ | फिट्स 
२४ | वेईग AR फार वेईग डेड बॉडीज १ ५४३२० ५४३२० 
२५ | वेईग AR फॉर ऑर्गन्स २ ११७६५ २३५३० 
फोल्डिंग मेटल स्केल टू मेजर अप 
इह. हतबल शि १८४८ १८४८ 
२७ | स्टील टेपरोल २ ३९२ ७८४ 
२८ । व्हर्निअर केलिपर्स Q ८४०० १६८०० 
२९ | अँटोप्सी टेबल २ ३७५२०० ७५०४०० 
स्कायर अँटोप्सी सॉ विथ 
३० | अँक्सेसरीज : ao vs 
३१ | हॅट सॉ ३ ८४० २५२० 
३२ | fear सेट्स कनसिस्टींग 
ऑफ ATS बोन कटिंग फॉरडोप्स 
सिजर्स स्ट्रेट अँड Has 
एन्टेरोटोम्स्‌ स्कालपेल व्ह्यूज विथ रि were ee 
स्पेअर ब्लेड मेटल स्केल TIVES 
इन सेंटिमीटर 
३३ | Rasen राईट अँड लेफ्ट शिश १७९२ १७९२ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१५/प्रशा-१ 


ei यंत्राचे नाव il प्रती वड एकूण किंमत 
संख्या किंमत 
३४ | विसरोटोम विथ अँटचमेट फार 
SOAR (बॅटरी ऑपरेट) ’ शशी ent 
34 | स्टॉप वॉच Q ७८४ १५६८ 
३६ | एक्स रे feed बॉक्स्‌ वन इन फोर २ १०६४० २१२८० 
३७ | एक्स रे fed बॉक्स टु इन वन Q ५०४० १००८० 
३८ ।बीपीअँपरेटस २ ३३६० ६७२० 
३९ । अन्थोपोमेट्रिक सेट २ ९५२०० १९०४०० 
vo | मायक्रोटोम विथ ash | 9 | ४७६०० ४७६०० 
४१ | लिथर स्ट्रोप्स a २४६४ २४६४ 
४२ | स्लाईड वॉर्मिंग टेबल १ ७७८५ ७७८५ 
४३ | स्टोन कार्बारंडन 1१ २४६४ २४६४ 
४४ | डिस्टीलेड़ान प्लांट 1 १_| ९९४२ ९९४२ 
४५ ब्रेन नाईफ 3 ८४० २५२० 
४६ | ब्लॅक होल्डर शिश १४० १४० 
४७ | डिजीटल स्पेक्ट्रोमिटर aa २२१७६० २२१७६० 
४८ | डिजीटल पी एच मिटर १ ९९१२ ९९१२ 
४९ | इलेक्ट्रीक अटो स्लाईड प्रोजेक्टर १ ३१९२० ३१९२० 
yo | ग्लास कटिंग पेन्सिल a ३९२ ३९२ 
५१ । es सेट हिट Rox १ ५८२४ ५८२४ 
५२ । स्पेक्ट्रोस्कोप लेन्स विथ 
अँडजस्टेबल षि २८०० २८०० 
अँडजस्टेबल स्लिट 
५३ | कोल्ड स्टोअरेज फार किपिंग डेड 
बॉडीज (०१ बॉडी) २ ४७२९७६ २९४५९५२ 
५४ | इन्स्ट्रमेट कॅबिनेट ट्रॉली फिलींग 
कॅबिनेट विथ फोल्डर्स फिलींग ४ ९२४०० ९२४०० 
कॅबिनेट फॉर अलमिराहस 
५५ | एफ.एम.टी.चार्टस २६ २४०० ६२४०० 
५६ | एफ.एम.टी. मॉडेल्स २५ ६३७२ १५९३०० 
आर्टिक्युलेटेड ह्युमन स्केळेटन 
Uae १ ३५४०० ३५४०० 
५७ | मेल/फिमेल फायबर 
आर्टिक्युलेटेड ह्युमन स्केळेटन a र ; 
५८ | मेल/फिमेल रिअल बोन गरी i 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१५/प्रशा-१ 


os यंत्राचे नाव ka oul एकूण किंमत 
संख्या किंमत चि 
५९ | डिसआर्टिक्युलेटेड 
७ akc न १ २१२४० २१२४० 
स्केळेटन फायबर 
go | डिसआटिक्युलेटेड ह्युमन 4 त गावा 
स्केलेटन रिअल बोन ी : 
६१ | डिसआटिक्युलेटेड ह्युमन स्कल 
फायबर षि १७७०० १७७०० 
इन २२ पार्ट फायबर 
६२ | डिसआटिक्युलेटेड ह्युमन स्कल री वा शाहा 
इन २२ पार्ट रिअल बोन 
६३ | ह्युमन स्कळ फायबर Le ४२४८ ४२४८ 
६४ | ह्युमन स्कल रिअल q ९५५८० ९५५८० 
६५ ह्युमन पेलविस मेल फायबर १ ३५४० ३५४० 
६६ ह्युमन पेलविस फिमेल फायबर L १_| ३५४० ३५४० 
६७ | Gat पेलविस मेल रिअल बोन १ ८४९६० ८४९६० 
६८ ह्युमन पेळविस फिमेल रिअल बोन १ ८४९६० ८४९६० 
६९ । ह्युमन मंडीबल मेल/फिमेल रिअल 
व्वा १ ७४३४० ७४३४० 
बोन 
७० | ह्युमन हॅड आर्टिक्युलेटेड विथ 
वायर १ २८३२ २८२३२ 
वायर 
७१ | ह्युमन हॅंड आर्टिक्युलेटेड विथ 4 apa गा 
वायर रिअल बोन 
७२ | ह्युमन फुट आर्टिक्युलेटेड विथ 
8 वायर 8 डं षि २८३२ २८३२ 
वायर 
७३ ह्युमन फुट आर्टिक्युलेटेड विथ 
१ ८ ८ 
वायर रिअल बोन रे ced 
os | हयुमन डिसआर्टिक्युलेटेड 
स्केलेटन Huse बोन सेट २ २१२४० ४२४८० 
फायबर 
७५ | हयुमन डिसआर्टिक्युलेटेड 
स्केलेटन कम्पलेट बोन de Raw | २ ४९७९६० ९९५९२० 
बोन 
७६ | वेपंन्स सेट (सेट ऑफ Yoo 
2 ६०१८० १२०३६० 
आयटम) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१५/प्रशा-१ 


यि यंत्राचे नाव il प्रती a एकूण किंमत 
संख्या किंमत 
७७ | पॉइजन सेट (सेट ऑफ Yoo 
२ ६०१८० १२०३६० 
आयटम) 
७८ । इनसाईड वुन्ड a ६३७२ ६३७२ 
७९ | चॉप वुन्ड १ ६३७२ ६३७२ 
८० | tg वुन्ड | 9 | ६३७२ ६३७२ 
८१ बर्न्स 1 १_| ६३७२ ६३७२ 
८२ | डिकंम्पोजीठान १ ६३७२ ६३७२ 
८३ | eit लिगेंचर मार्क 1१ ६३७२ ६३७२ 
८४ | थ्रोटलिंग 1 १_| ६३७२ ६३७२ 
८५ | सेक्शुअल अँसोल्ट जनायटल 
इंज्यूरीस _ १ ६३७२ ६३७२ 
ज् 
८६ | व्हिट्रीओलेग | a ६३७२ ६३७२ 
८७ । क्रेनिटोमी इंस्ट्रमेट सेट १ ३९९००० ३९९००० 
८८ | क्रनिटोमी ड्रिल मशीन १ २१२४०० २१२४०० 
८९ | इलेक्ट्रोकाटरी मशीन विथ व्हेसल 
विग 3 २९१००० ८9३००० 
९० | हॉरिझान्टल ऑटोक्लेव १ ४९०००० ४९०००० 
एकूण १,०२,५६,०४५ 


अटी :- 


१) 


र) 


सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१५/प्रशा-१ 


२. 


4) 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर साधनसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्री साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या/ साधनसामुग्रीच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 


४२१० = | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च | 
०३ | = | वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ | - | विषमचिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (319) हिं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांचे 
बळकटीकरण व दर्जा वाढ करणे व यंत्रसामुग्री 
५२ = | यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.२१५/प्रशा-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१४१६२९१४६२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
S U D ) H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=720a277025fd{5a4898b244953b 


82406e¢a05963bc456f1e1e8621e5917d8 
305, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB 


SHETTY — ली 
(सुधीर शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

) महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
) 

) 

) 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 
निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


